शासन निर्णय,क्रमांक: पुलदे - २०२३/ प्र.क्र.७२/सांका.-२. 


पु.ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कला, अकादमी, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 


ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ मार्च, २०२३. 


संदर्भ : १. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क्र. १२(भाग-२)/२००४/वित्तीय 


सुधारणा-१, दि.४.१०.२००४. 


२. समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व fears सहाय्य विभाग शासन निर्णय 
क्र. संकीर्ण- २००१/प्र.क्र. २९८/सां.का.२, दि. २३.३.२००६ व शुध्दीपत्रक, दि.५.५.२००६. 
३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. पुलदे - २०२२/ प्र.क्र.३६/सांका.-२, 


दि.०३.१०.२०२२. 


४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.८.०२. २०२३ 
५. प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कळा अकादमी यांचे पत्र क्र. पुलदे २४५३ 


दि.१४.०३.२०२३. 


शासन निर्णय : 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील ०७ अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२२ पासून दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
संदर्भ क्र. ३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली होती. आता प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, 
मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ५ अन्वये त्यांच्या आस्थापनेवरील ०७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रस्ताव सादर 
केला आहे. वित्त विभागाने संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ पासून 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास अधिकार प्रदान केले आहेत. पु.ल.देशपांडे 
महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या ०७ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ पासून दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये 


मंजूरी देण्यात येत आहे :- 
अ.क्र पदनाम व गट वेतनस्तर अस्थायी पदांची संख्या 
| वित्तीय सल्लागार, गट-अ S-23 रु. ६७७००-२०८७०० i ae 
2 | लेखा अधिकारी, गट-ब 5-१६ रु. ४४९००-१४२४०० a ae 
३ | निम्नश्रेणी लघुलेखक, गट-क 5-१४ रु. ३८६००-१२२८०० a Sa 
४ । संगणक चालक (करार पध्दतीने) (71 हणे 270 २ 
५ | भांडारपाल, गट-क 5-७ रु. २१७००-६९१०० 1१ 
६ । रोखपाल, गट-क 5-६ रु. १९९००-६३२०० a १ 
एकूण | eee 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे - २०२३/ प्र.क्र.७२/सांका.-२. 


०२. या झासन निर्णयान्वये उपरोक्‍त ०७ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२३ पासून दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास पुढील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


) ज्या प्रयोजनार्थ ही पदे निर्माण केळी आहेत, त्याच प्रयोजनार्थ त्या पदाचा विनियोग करण्यात यावा. 

) या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त राहणार नाही. 

) या पदांवरील अपेक्षित खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

) वित्त विभाग शासन निर्णय दि.०८.०२.२०२३ अन्वये दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


१ 


Av AD 


8 


०३. याबाबतचा खर्च “मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (009) ललीत कला शिक्षण, (०७) (09) 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी (२२०५ १४६३)-०१ वेतन”, या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या आर्थिक 
वर्षामध्ये मंजूर केलेल्या आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

०४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क.१२ (भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि.४.१०.२००४ व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलल्या अधिकारानूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३१७१८१६०३१९२३ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUMANT DINKAR 
PASHTE 


(सु.दि.पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

५. अवर सचिव (व्यय-१५), वित्त विभाग , मंत्रालय,मुंबई. 

६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवड नस्ती -सां.का.२. 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


